भंडारा जिल्हा नियोजन समितीवर fears 
निमंत्रितांची नियुक्‍ती करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१०६/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट, २०१९ 


पहा :- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) १९९८, 

२)महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम २००० 

3) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे )(सुधारणा )नियम २०१८ 
) 
) 


४) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे)(सुधारणा )2098 
५) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती भंडारा यांचे पत्र 
क्र.जिनिस/भं/का-१/जिवायो१९- २०/२०१९/८५९ दि.२२/०७/२०१९ 


शासन निर्णय :- 


“महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, क्रमांक ३०/२०००” 
मधील कलम 3 चा पोटकलम (३) (चार) (फ) येथिल तरतूदीनुसार सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये 
दर्शविलेल्या, जिल्हा नियोजनाचा अनुभव असलेल्या व सामान्यपणे जिल्हा नियोजन समितीच्या क्षेत्रातील 
निवासी असलेल्या ९ व्यक्तिची “विशेष निमंत्रित” म्हणून भंडारा जिल्ह्याच्या जिल्हा नियोजन समितीवर 
नियुक्‍ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, भंडारा यांनी उपरोक्‍त आदेडा सर्व 
संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

३. जिल्हानियोजन समितीवर वरील नमूद विशेष निमंत्रित यांच्या करण्यात आलेल्या नियुक्त्या पुढील 
आदेश होईपर्यंत किंवा शासनाकडून सदर नियुक्त्या रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल, तोपर्यंत 
अबाधित राहतील. 


छ. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०८०७१६५००२०५१६ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Asmita Prakash Gawade 
IN: '=Planning Department, 


Asmita Prakash 
Gawade 


198c83f33543020eb04618a70b 


2.54. 21009: 17F75Di 3368398D472EB2C8EEBSFE6CF53D81 
F22BFE3FBOD9, cn=Asmita Prakash Gawade 
Date: 2019.08.07 16:55:56 +05'30" 
(अ.प्र.गावडे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१०६ /का.१४८१-अ, 


२.मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा. राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, भंडारा यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

७. विभागीय आयुक्‍त,नागपूर विभाग 

८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, भंडारा 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, नागपूर विभाग 

१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२. कोषागार अधिकारी, भंडारा 

१३. निवडनस्ती, का-१४८१अ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१०६ /का.१४८१-अ, 


शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१०६ /का-१४८१अ, 
दिनांक : ०७ ऑगस्ट, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र -अ 


अ.क्र. विशेष निमंत्रितांचे नाव पत्ता 

1 र श्री.अरविद मनोहर भालाधरे केअर ऑफ टी.आर.नंदेश्वर,शिक्षण कॉलनी, 
होंडा शोरुमच्या बाजूला,भंडारा 

2. श्री.चेतन्य विजय उमाळकर राधाकृष्ण US, डा.हेडगेवार चौक,भंडारा 

३. श्रीम.गीता चंद्रशेखर कोंडेवार नेहरू नगर, तुमसर 

४. श्री.विलास रामकृष्ण काटेखाये विठ्ठल गुजरी, पवनी ४४१९१० 

प. श्री.वामन आसाराम बेदरे मु.पो. विरली (बुर्ज, जि.भंडारा 

६. श्री. कवळलजितसिंह दिदारसिंग ast | 99, शास्त्रीनगर, जि. भंडारा 

छ. श्री. अनिल गायधने जि. भंडारा 

i श्री.रविकांत शाळीकराम देशमुख राजेंद्र वार्ड,शिवाजी, 
मु.पो.ता.मोहाळी,जि.भंडारा 

९. श्री. सुधाकर कारेमोरे जि.भंडारा 


३ झिसिकयककिविमसवमसाकिवयमाववसकिकमषवपषषपपयशमापमपस्स्या 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


